RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ५ ]] 


[ पृष्ठे ५ 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २ ९- एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १ ९ ४० 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१८ . 

अधिसूचना 
वन्यजीव ( संरक्षण) अधिनियम, १ ९ ७२. 

क्रमांक डब्ल्यूएलपी. ०२१८ / प्र.क्र . ४७ / फ -१. - ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हयाचा ब्रम्हपूरी वन विभाग यामधील राखीव वनामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या क्षेत्राला ( यात यापुढे ज्याचानिदेश “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे) परिस्थितीकीय , 
प्राणीजातीय, वनस्पतीजातीय, भूरूपिकीय, नैसर्गिक व प्राणीशास्त्रविषयक पुरेसे महत्त्व असल्यामुळे त्यामधील वन्यजीवांचे संरक्षण , त्यांची पैदास व 
वाढ करण्याच्या प्रयोजनासाठी व त्याच्या पर्यावरणासाठी त्या क्षेत्राचा एका अभयारण्यात समावेश करणे महाराष्ट्र शासनास इष्ट वाटते 


~ 


. 


त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १९ ७२ (१ ९ ७२ चा ५३ ) चे कलम २६ क , पोट- कलम (१) च्या खंड ( ख ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणा- या सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 


- 


“ 


घोडाझरी 


( अ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील उक्त क्षेत्राच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहे ; 

( ब ) ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकास व त्या दिनांकापासून , उक्त क्षेत्र हे , 
वन्यजीव अभयारण्य ” म्हणून ओळखले जाणारे वन्यजीव अभयारण्य असेल असे घोषित करीत आहे. 

अनुसूची 
चंद्रपूर जिल्हयातील घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्याचे स्थान आणि हद्दी. 


(१ ) अभयारण्याचे नाव : घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्य. 


( २ ) वनपरिक्षेत्र व वनविभागाचे नाव : ब्रम्हपूरी वनविभाग, नागभिड, तळोदी व चिमूर वनपरिक्षेत्र . 


( ३ ) अभयारण्यामध्ये अंतर्भूत केलेल्या क्षेत्राचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १ ९ ४० 


अ.क्र . वन परिक्षेत्र 


कक्ष क्रमांक 


अ.क्र . वन परिक्षेत्र 


कक्ष क्रमांक 


शेरा 


क्षेत्र 
( हेक्टर 
मध्ये ) 
( ४ ) 


क्षेत्र 
( हेक्टर 
मध्ये ) 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


नवीन कक्ष 


जुने कक्ष 
क्रमांक 


( ३ ) 
नवीन कक्ष जुने कक्ष 
क्रमांक क्रमांक 


क्रमांक 


१ 


नागभिड 


१० 


६२८.८७ १७ 


नागभिड 


५४ 


१३ 


२ 


५० 


११ 


६८२.३१ १८ 


१४ 


११३८.३७ ( १ ) कोरंबी ते 
९९ ४.३१ कसा या रस्त्या 

करीता लागणारे 

एकूण ३.७५ 
हे . क्षेत्र वनखंड 


क्र .४४,४५ , 


१२, १४, ५४ 
या वनखंडातून 
वगळण्यात आलेले 

आहे. 


३ 


१५ 


४१७.२३ १ ९ 


८१ 


२७ 


४५०.४२ 


( २ ) नागपूर 


४ 


५२ 


१६ 


५५४.०१ २० 


८२ 


२८ 


७८७.५३ 


चंद्रपूर रोड ते 


द 


५१ 


१७ 


४६६.६१ २१ 


८३ 


२ ९ 


२७१.९ ५ 


घोडाझरी तलाव 
रोड क्षेत्र २.९ ० 
हे . क्षेत्र वनखंड 
८१,८२ , ८३ मधून 
वगळण्यात आलेले 

आहे . 


ur 


५८ 


२३ 


५७१.८२ २२ 


८४ 


१३३/१ 


२४८.९९ 


७ 


५७ 


२४ 


७३६.५३ २३ 


चिमूर 


४६ 


७ 


१०६.४३ 
२१२.४६ 


८ 


५६ 


२५ 


३६६.६३ २४ 


४७ 


८ 


९ 


४३ 


४ 


३०८.७८ २५ 


४८ 


१५१.७६ 


४४ 


तळोधी 


२० 


३५२.८ ९ 


کیکی 


४११.१७ २६ 
२४८.०८ २७ 


११ 


४५ 


२१ 


२१ ९ .७४ 


१२ 


१८ 


५ ९ 


२२ 


४८६.०३ 


२८ ९.७५ २८ 
५१८.४१ २ ९ 


१३ 


१ ९ 


६३ 


३१ 


४३५.०३ 


३० 


६२ 


३२ 


३०८.७७ 


१४ 


२८० 


३८.८५ 


३१ 


६५ 


३३ 


१५ 


४२ 


३ 


५२८.९ २ ३२ 


૬૬ 


३४ 


५५ ९ .२७ 
४ ९९ .७ ९ 
४७७.१३ 


१६ 


१२ 


८७१.६ ९ ३३ 


७० 


३५ 


१५३४०.५३ 

६.६५ रस्ता क्षेत्र वगळणे 


एकूण 


१५३३३.८८ 


घोडाझरी अभयारण्यात समावेश असणारे 

एकूण राखीव वनक्षेत्र १५३३३.८८ हेक्टर किंवा १५३.३३८८ चौ.कि.मी. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २ ९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १ ९ ४० 
अभयारण्याची 


चतुःसीमा 


उत्तर.- मौजे रेंगातुर गावाची दक्षिण पश्चिम सीमा व वनखंड क्रमांक ४१ ची उत्तर पूर्व सीमा . 

पूर्व.- मौजे चेक कुनघडा , रेंगातूर , पेंढरी, कसर्ला, डोंगरगांव , नवखळा, तिवा तुकूम , कोदेपार धामनगांव, धामनगांव चक व 
नागभिड गांवाची हद्द तसेच वनखंड क्रमांक ६०४P, ६३४ , ६३५P, ८७P, ८५ , वनखंडाची सीमा . 

दक्षिण.- मौजे चिंधी चक , किटाळी चक , किटाळी तुकूम , हुमा, घोडाझरी, खडकी तुकूम , गोविंदपूर , सोनापूर व येनोली, 
धामनगांव , धामनगाव चक , कच्चेपार गावांची सीमा , घोडाझरी तलाव सीमा , तसेच वनखंड क्रमांक ५५ , ६४ , ७१, ६७P , ६८ , ची 
सीमा . 


. 


पश्चिम. 

: - काजळसर , अडेगांव , सारंगड , लाव्हारी , मदनगड रिठ , डोंगरगांव , महारमजरा , डोमा , चक जट्टेपार , चक लोहारा , 
कवडसी , दहेगांव, झरी , येरवा गावांच्या सीमा तसेच वनखंड क्रमांक ३८ , ३९ P, ४५६P, ६१, ५०३ , ४५५ , ४७५ , ४७४ , ४६२, ४६३ , 
३२१, ४७४P, ४७८ , ४८६ च्या सीमा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुजय दोडल , 


शासनाचे सहसचिव ( वने ). 


भाग चार - अ -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १ ९ ४० 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2018 . 


NOTIFICATION 


WILDLIFE ( PROTECTION ) ACT, 1972 . 

No. WLP -0218 /CR . 47 / F - 1. – Whereas the Government of Maharashtra considers that the area 
described in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said area ”) comprised 
within the reserve forest in the Forest Division , Bramhapuri of District Chandrapur , by reason of its 
adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance , is to be 
included in a sanctuary for the purpose of protecting , propagating and developing wildlife therein 
and its environment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 
26 - A of the Wildlife (Protection ) Act, 1972 (53 of 1972) and of all the powers enabling it in this behalf, 
the Government of Maharashtra , hereby , 

(a ) specifies the limits of the said area in the Schedule appended hereto ; and 

(6 ) declares that on and from the date of publication of this notification in the Maharashtra 
Government Gazette , the said area shall be a wildlife sanctuary to be known as “ Ghodazari 
Wildlife Sanctuary ” . 

Schedule 


Situation and limits of the Ghodazari WildLife Sanctuary in Chandrapur District. 
( 1 ) Name of the Sanctuary 

:GhodazariWildlife Sanctuary . 
( 2 ) Name of the Forest Range and Division . : Nagbhid , Talodhi and Chimur 

Range of Bramhapuri Division . 
( 3 ) Particulars of area included in Sanctuary . 


Range 


Compt. No. 


Range 


Compt. No. 


Remark 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area Sr. 
( In Ha.) No. 

( 4 ) ( 1 ) 


Area 
( In Ha.) 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


New 
Compt . 
No. 


Old 
Compt. 
No. 


New 
Compt. 
No. 


Old 
Compt . 
No. 


1 


Nagbhid 


17 Nagbhid 


54 


49 
50 


10 
11 


628.87 
682.31 


13 
14 


2 


18 


3 
4 
5 


53 
52 
51 


15 
16 
17 


417.23 
554.01 
466.61 


19 
20 
21 


81 
82 
83 


27 
28 
29 


1138.37 ( 1 ) 3.75 ha . area 
994.31 for Korambi to 

Kasarla road is 
deleted fro 

Comp. 
No. 44 , 45,12 , 

14 , 54 . 
450.42 ( 2 ) 2.90 ha . area 
787.53 for Nagpur 
271.95 Chandrapur road 

to Ghodazari 
tank road is 
deleted from 
Comp. No.81, 

82 , 83 . 
248.99 
106.43 
212.46 
151.76 
352.89 
219.74 


133/1 


Chimur 


7 


6 
7 
8 
9 
10 
11 


58 
57 
56 
43 
44 
45 


23 
24 
25 
4 
5 
6 


571.82 
736.53 
366.63 
308.78 
411.17 
248.08 


22 
23 
24 
25 
26 
27 


84 
46 
47 
48 


Talodhi 


8 
9 
20 
21 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १९ ४० 


Range 


Compt. No. 


Range 


Compt. No. 


Remark 


Sr. 
No. 
( 1) 


Area Sr. 
( In Ha. ) No. 

( 4 ) ( 1 ) 


Area 
( In Ha .) 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


New 
Compt. 
No. 


Old 
Compt . 
No. 


New 
Compt . 
No. 


Old 
Compt . 
No. 


12 
13 


18 
19 


289.75 
518.41 


28 
29 
30 
31 


14 


280 


38.85 


59 
63 
62 
65 
66 
70 


22 
31 
32 
33 
34 
35 


486.03 
435.03 
308.77 
559.27 
499.79 
477.13 
15340.53 

6.65 


42 


32 


15 
16 


3 
12 


528.92 
871.69 


33 


Road area 
excluded 


Total 


15333.88 


Total Area of Ghodazari Wildlife Sanctuary 15333.88 ha . or 153.3388 sq . km . 


Boundaries of Sanctuary : 


North - South West Boundary of Rengatur Village Boundary and North East Boundary of 
Compt. No. 41. 


East :-Mouje Chek Kunghada , Rengatur, Pendhari, Kasarla , Dongargaon , Navkhala , Tivarla 
Tukum , Kodepar Dhamangaon , Dhamangaon Chak , Nagbhid Village Boundary and Compt . No. 
604P , 634 , 635P , 87P , 85 Boundary . 


South :—Mouje Chindhi Chak , Kitali Chak , Kitali Tukum , Huma,Ghodazari, Khadaki, Tukum , 
Govindpur , Sonapur , Yenoli, Dhamangaon , Dhamangaon Chak , Kacchepar Village Boundary , 
Ghodazari Talav Boundary and Compt. No.55 , 64, 71, 67P , 68 , Boundary . 

West :-Mouje Kajalsar, Adegaon , Sarangad , Lavari, Madangad Rith , Dongargaon ,Maharmajara , 
Doma, Chak Jattepar, Chak Lohara , Kawadsi, Dahegaon , Zari, Yerva Village Boundary and Compt. 
No. 38 , 39P , 456P , 61, 503, 455 , 475 , 474 , 462 , 463, 321, 474P , 478 , 486 Boundary . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SUJAY DODAL , 
Jointy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


